वैद्यकिय खर्च प्रतिपुर्तीच्या मंजुरीचे 
वित्तिय प्राधिकार प्रदान करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : दुविप्र-३६१९/२६२/प्र.क्र.३८/पदुम-६. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक - ३० जुले, २०१९. 


वाचा:-सार्वजनिक आरोग्य विभाग शा.नि.क्र.वैखप्र-२०१८/प्र.क्र.४८८/२०१८/राकावि-२, 
दि.०६.०६.२०१९ 
प्रस्तावना :- 
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उपरोक्‍त वाचा येथील दिनांक ६.६.२०१९ च्या शासन 


निर्णयातील तरतूदींच्या अनुषंगाने वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीच्या मंजूरीकरिता या विभागाच्या 


अधिपत्याखाळील असलेल्या कार्यालयांमध्ये विभाग प्रमुख व प्रादेशिक विभाग प्रमुख घोषित 
करण्याची बाब या विभागाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दिनांक ६.६.२०१९ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद 
तरतुदीनुसार दुग्धव्यवसाय विकास विभागाअंर्तगत शासकीय कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाच्या 


प्रतिपूर्तीच्या मंजूरीकरिता विभागप्रमुख व प्रादेशिक विभाग प्रमुख खालील प्रमाणे घोषित करण्यास 


या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


विभाग प्रमुख आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई 


प्रादेशिक विभाग प्रमुख | १) महाव्यवस्थापक, बृहन्मुंबई दूध योजना, वरळी 


२) प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, 


मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती 
3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरे 


२. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीकरिता मंजूरी देतांना सार्वजनिक आरोग्य 


विभागाच्या दिनांक ६.६.२०१९ च्या शासन निर्णयातील तरतूदींचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविप्र-३६१९/२६२/प्र.क्र.३८/पदुम-६. 


३ सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७३०१२५३३९९८०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Sudam Eknath Andhale 
Date: 2019.07.30 13:03:02 +05'30' 


(सु.ए.आंधळे) 
शासनाचे अवर सचिव 


प्रत:- 


१.प्रधान सचिव (पदुम) यांचे स्वीय सहायक 
२. मा.मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 
३. मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 
४. आयुक्त, दुग्धविकास महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई 
५. प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी कार्यालय, पुणे कोकणभवन नवी मुंबई,नाशिक, 
औरंगाबाद, अमरावती,नागपूर 
६.महाळेखापाल महाराष्ट्र १ (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखापरिक्षा), मुंबई 
७.महालेखापाल महाराष्ट्र २ (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखापरिक्षा), नागपूर 
८.अधिदान व लेखाअधिकारी , मुंबई 
९.निवड नस्ती - पदुम-६ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


